मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या 
जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाय 
योजनांचा विशेष कार्यक्रम, २०१८ या 
कार्यक्रमातंर्गत अल्पसंख्याक महिलांसाठी 
स्वयंसहायता बचतगट योजना सुधारित 
स्वरूपात राबविणे व मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेबर, २०२२ 


वाचा:- (१) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्र विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/ का-१४१३/ 
दि.२०.१०.२०१८. 
(२) अल्पसंख्याक विकास विभाग झासन निर्णय क्र अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९/ 
दि.७.८.२०१९. 
(३) महिला आर्थिक विकास महामंडळ,मुंबई यांचे पत्र क्र.माविम/२॥॥)/२०२१-२२/११३ 
दि.१०.८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जळद विकासासाठी राबवावयाच्या 
उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम, २०१८ या कार्यक्रामांतर्गत राबवावयाच्या विविध उपायोजनांच्या 


संदर्भात संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये नियोजन विभागामार्फत निदेठा निर्गमित करण्यात 


आलेले होते. त्यामध्ये अल्पसंख्याक समुदयातील महिलांचे मागासलेपण व कमकुवत आर्थिक 
स्थिती विचारात घेऊन त्यांची आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी अल्पसंख्याक महिला 


स्वयंसहायता बचतगट निर्माण करुन त्यांना कौठाल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे ही योजना संदर्भ 


क्र.२ च्या दि.७ ऑगस्ट,२०१९ अन्वये राबविण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेतंर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत औरंगाबाद,नागपूर व 


अमरावती या महसूल विभागातील हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, 


भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ या १४ जिल्ह्यांमध्ये प्रती 


जिल्हा २०० याप्रमाणे एकूण २८०० बचतगट निर्माण करुन त्यातील महिला सदस्यांना व शासन 


निर्णय दि.२८ फेब्रुवारी,२०१२ अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या स्वयंसहायता बचतगट 


योजनेतील नांदेड, कारंजा (वाशिम), परभणी, औरंगाबाद व नागपूर या पाच शहरांमधील कार्यरत 


बचतगटांमधील सदस्य असे एकूण १५०० महिलांना या योजनेतंर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 


विकास सोसायटीमार्फत plates विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सदर योजनेचा कालावधी 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


हा दोन वर्षाचा (सन २०१९-२० व २०२०-२१ निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, कोव्हिड-१९ 
विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व लावण्यात आलेले निर्बंध यामुळे सदर योजनेची अपेक्षेनुसार 
अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सदर योजना सुधारीत स्वरुपात राबविण्याचा व योजनेस 
सन २०२१-२२ ते सन २०२७-२८ असा सात वर्ष मुतदवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपेक्षित खर्चाच्या 


अंदाजपत्रकासह महिला आर्थिक विकास महामंडळाने दि.१०.८.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला 
आहे. त्याअनुषंगाने सदर योजना सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास तसेच योजनेस सन २०२१-२२ते 
सन २०२७-२८ असे सात वर्षांकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या vee विकासासाठी राबवावयाच्या 
उपाययोजनांचा विठोष कार्यक्रम-२०१८ या कार्यक्रमातंर्गत शासन निर्णय दि.७ ऑगस्ट,२०१९ 


अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वयंसहायता बचतगट योजना 
सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास तसेच सदर योजनेस दि.१ एप्रिल,२०२१ ते ३१ मार्च, २०२८ असे 
एकूण सात वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेअंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत औरंगाबाद,नागपूर, 
अमरावती या महसूल विभागातील औरंगाबाद, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, 
चंद्रपूर, वर्धा, गोदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ या १५ 


जिल्हयांमध्ये अंदाजे नवीन २८०० बचतगटांची निर्मिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. महिलांना एकत्र येण्यास प्रवृत्त करुन बचत गटांची निर्मिती करणे व ते कायमस्वरुपी 
कार्यरत राहून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे यासाठी २ वर्षाचा कालावधी अपूरा आहे, हे विचारात 
घेऊन सदर योजना पुढील सात वर्षांमध्ये (सन २०२१-२०२२ ते २०२७-२८) राबविण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर कार्यक्रमाचे प्रमुख स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे :- 


६ बचतगट निर्मिती व कोडाल्यविकासाचे प्रशिक्षण -: 


महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या महसूल 


विभागातील औरंगाबाद, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, 
गोंदिया, गडचिरोळी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ या १५ जिल्हयांमध्ये अंदाजे 


नवीन २८०० बचतगट निर्माण करुन त्यातील महिला सदस्यांना तसेच शासन निर्णय दि.२८ 


फेब्रुवारी,२०१२ अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या स्वयंसहायता बचतगट योजनेतील औरंगाबाद, 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


कारंजा (वाशिम), परभणी, व नागपूर या पाच शहरांमधील स्थापन झालेले व कार्यरत 


बचतगटांमधीळ सदस्य असे एकूण १५०० महिलांना या योजनेतंर्गत महिला आर्थिक विकास 
महामंडळ, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षण 


देण्यात यावे. 


DASA आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थापित लोकसचांलीत साधन केंद्राखोबत 
(Community Manage Resource Centre) सर्व बचतगट HSH -: 
१) औरंगाबाद २) अकोला, 3) अमरावती, ४) बुलडाणा, 4) यवतमाळ, ६) हिंगोली, ७) जालना, 


८)उस्मानाबाद,९)ळातूर,१०) चंद्रपूर, ११) बीड, १२) वर्धा, १३) भंडारा, १४) गोंदिया १५) 
गडचिरोली या जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रामध्ये स्थापन होणारे बचतगट विखुरलेल्या वस्त्यांमध्ये 


होण्याची हाक्यता आहे. नवीन ळोकसंचालित साधन केंद्र (CMRC) स्थापन करण्यासाठी एका 


Cluster मध्ये अथवा शहरात किमान ३०० गट असणे आवश्‍यक आहे, जेणे करुन ते स्वबळावर 


उभे राहू शकतील. या योजनेअंतर्गत एका जिल्हात अंदाजे Joo बचतगट स्थापन करण्यात 
येणार आहेत. त्यामुळे नव्याने स्थापन होणा-या गटांकरीता नवीन केंद्र स्थापन न करता यापूर्वी 


महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापन केलेल्या लोकसंचालित साधन केंद्रांशी 
(Community Manage Resource Centre) या गटांना महिळा आर्थिक विकास 


महामंडळामार्फत जोडण्यात यावे. 


२ब्चतगटातील महिलांना माहिला आर्थिक विकास महायंडळायार्फत कोल्य 
किकासाचे प्रश्रिक्षण देणे-- 
या कार्यक्रमातंर्गत दोन पध्दतीचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे. बचतगटातील 
सर्व महिलांसाठी क्लासरुम मधील प्रशिक्षण योग्य ठरेल असे नाही. म्हणून त्यातील काही 
महिलांसाठी त्यांच्या घराजवळ, त्यांच्या गरजेनुसार, आवश्‍यक त्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण सत्र 
आयोजित करणे उचित ठरणार आहे. बचतगटातील २० ते ४५ वयोगटातील महिलांना त्यांच्या 
सुप्तगुणांना वाव देण्याकरीता तसेच पारंपारिक कौडाल्याला प्रशिक्षणाची जोड देऊन रोजगाराची 
संधी उपलब्ध करुन देऊन तसेच स्थानिक, व्यावसायिक आणि औद्योगिक गरजांनुसार कौशल्य 
विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजित आहे. या प्रशिक्षणामध्ये ब्युटिशियन, मेंहदीचा कोन तयार 
करणे, जरीकाम, एमब्रोयडरी, शिलाई काम, जॉब वर्क, आर्टिफिशल ज्वेलरी तयार करणे, 
केटरींग इ. तसेच टाकाऊ साहित्याचा (Waste Material) वापर करून विविध वस्तू तयार करणे 
इ. प्रशिक्षण देण्याकरीता नोंदणीकृत तज्ञ संस्थांची निवड करुन त्यांच्यामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात 


येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


& बचतगटातील WSCA महाराष्ट्र विकास सोसायटीयर्फत कोडाल्यविकायाचे प्रशिक्षण 

GU: 

Skill 080च्या आधारे बचतगटांतील महिलांना किवा कुटुंबातील युवतींना महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी 
महिलांच्या गरजा, त्यांच्याकडे असलेले Hed व कोणते कौशल्य त्या अवगत करू डाकतात 
याचा अभ्यास करुन प्रशिक्षणासाठी महिलांची निवड करण्यात येईल. यामध्ये महिला 
हॉस्पिटॅलिटी, अकाउन्टस व टॅक्स असिसटन्ट, ऑटोमोबाईल, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, 
areas अँण्ड मल्टीमिडिया (असिसटन्ट कॅमेरामेन) हेल्थकेअर, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, 
ड्रायव्हर, UE केअर, ओल्ड पिपल केअर, चाइल्ड केअर यासह स्थानिक व्यवसाय, स्थानिक 
उद्योग यांच्या गरजांनुसार महिला व मुलींना Skill Mission ERT तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना 
स्वंयरोजगारासाठीच्या संधी तयार करणे यासाठी Skill Mission संस्थेसोबत समन्वय साधून 
प्रशिक्षण देण्यात येईल. 


महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटीमार्फत उपरोक्त १५ जिल्ह्यांमध्ये तालुक्‍याच्या 
ठिकाणी असलेल्या केंद्रामार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच अल्पसंख्याक महिलांचे 
स्वयंसहायता बचतगट ज्या गावामध्ये असतील तेथे माविमच्या तज्ञ प्रशिक्षकांकडून भेट देऊन On 
job /Hands on प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. 


4) Social Enterprises एफ्क्रम Ye PRY) 


बचतगटातील महिलांना उद्योजकता विकासाचे प्रशिक्षण देऊन उद्योगांना वेगवान चालना 
देण्यासाठी Social Enterprises उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रति 
(Community Manage Resource Centre) मधून प्रत्येकी दोन 5०098 Enterprises अझा प्रकारे 
१५ जिल्ह्यांमधून 5०98। Enterprises उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. यामध्ये सदस्यांची 
गुंतवणुक किमान २०% Wel धरण्यात आलेली आहे. Social Enterprises उपक्रमामुळे 
बचतगटांच्या उत्पादनांना व्यापक मार्केट उपब्ळध होण्याकरीता Product Labelling, 
Packaging, Branding and Licensing याकरीता Consultancy Support घेण्यात येणार आहे. 
त्याप्रमाणे स्वतंत्र मार्केटिंग तज्ञ सल्लागार व्यक्‍तीची नियुक्ती महिला आर्थिक विकास 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


&/नाविन्यपुर्ण उपक्रम YO करणे.- 


कार्यक्षेत्रातील गरजू महिलांना उद्योग व्यवसाय व अधिक संधी व व्यासपीठ उपलब्ध 
करून देण्याकरीता आरोग्य विषयक प्रबोधन, सामाजिक जाणीवा या विषयांबाबतचे नाविन्यपूर्ण 
उपक्रम महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सुरु करण्यात यावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


७ब्चतगटामध्ये सहभागी सदस्यांकडुन निकी संकलन करणे- 


या योजनेतील गट चिरकाल टिकून राहण्याकरीता ऑपरेटिंग कॉस्ट या खर्चाकरीता 


संबधित गटातील सदस्यांकडून वित्तीय वर्ष २०२४-२५ पासून सेवा शुल्क आकारुन महिला 
आर्थिक विकास महामंडळामार्फत निधी संकलन करण्यात येईल. त्यानुसार, सेवा शुल्क 


लोकसंचालित केंद्राकडे (Community Manage Resource Centre) जमा करणारे गट केंद्राचे 


सदस्य होतील, व त्यांना केंद्रामाफत आवश्‍यकतेनुसार सेवा पुरविल्या जातील. 


& . 


Weal आर्थिक विकास महामंडळ, FIs यांच्यागार्फत सात THe वर्षनेहाय 
राबविण्यात येणार्‍या उपक्रमांचा थोडक्यात TINS खाळीलप्रमाणेआहे.- 


वर्षे 


कालावधी 


पुर्ण करण्यात येणारी कामे 


भै 


वर्ष क्र.१ 


सन२०२१-२०२२ 


बचतगट बांधणी, बचतगट प्रशिक्षण, बँक मित्राची निवड व 
प्रशिक्षण, बचतगटातील महिलांना उद्योजकता प्रशिक्षण, 


वर्ष क्र.२ 


सन२०२२-२०२३ 


बचतगटांची स्थापना व प्रशिक्षण, बचतगटांचे सनियंत्रण, 
बचतगटाना बँक कर्ज उपलब्ध करून देणे, Area Level 
Federation, वस्तीस्तरीय संघाची स्थापना व प्रशिक्षण, 
बचतगटातील महिलांना उद्योजकता विकास प्रशिक्षण 


वर्ष क्र.3 


सन२०२३-२०२४ 


सहयोगिनीमार्फत बचतगटांचे सनियंत्रण व लेखा परिक्षण, 
वस्तीस्तरीय संघ (ALF) प्रशिक्षण, (Area Level 
Federation Training), CMRC (Community Manage 
Resource Centre) मध्ये Area Level Federation (ALF) 
च्या प्रतिनिधींना (Representative General Body) RGB 
मध्ये सदस्यत्व, बचतगटातील महिलांना उद्योजकता 
विकास प्रशिक्षण, बतचगटातील महिलांच्या उत्पादनांचे 
मूल्यवर्धन (Value Addition), Social Enterprises, 
महिला आरोग्य व सकस आहार 


वर्ष क्र.४ 


सन२०२४-२०२५ 


बचतगटांचे सनियंत्रण, ALF (Area Level Federation 
Training) क्षमता बांधणी प्रशिक्षण, बचतगटातील महिलांना 
उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, उपजिवीका विकास, CMRC 
(Community Manage Resource Centre) RGB 
(Representative General Body) क्षमता बांधणी, 


वर्ष क्र.५ 


सन२०२६५६-२०२६ 


बचतगटांतील महिलांना उपजिवीका विकास या विषयावर 
प्रशिक्षण, गटांचे सनियंत्रण, भागिदारी संस्थाची निवड, 
CMRC (Community Manage Resource Centre) 
RGB (Representative General Body) क्षमता बांधणी, 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


६. वर्ष क्र.६ | सन२०२६-२०२७ | बचतगट व ALF (Area Level Federation) चे सनियंत्रण, 
CMRC (Community Manage Resource Centre) 
RGB (Representative General Body) क्षमता बांधणी, 
उपजीविका विकास, 


७. | ANH. | सन२०२७-२०२८ | बचतगट व ALF (Area Level Federation) चे सनियंत्रण, 
CMRC (Community Manage Resource Centre) 
RGB (Representative General Body) क्षमता बांधणी, 
उपजिवीका विकास, Evaluation Study. 


६. या योजनेकरीता वर्षनिहाय अंदाजपत्रकाचा watts :- 


सदर योजनेकरीता एकूण रुपये१९.७३कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी रुपये 
१८,५९,५३,२६६/-(अक्षरी रुपये अठरा कोटी एकोणसाठी लक्ष दोनशे सहासष्ट फक्त) इतका 
निधी शासनामार्फत तर रुपये १,१३,३१,३९०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी तेरा लक्ष एकतीस हजार 
तीनशे नव्वद फक्त) इतका निधी लोकसहभागातून उपलब्ध होणार आहे. 


महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून सादर करण्यात आलेल्या वर्षनिहाय 
अंदाजपत्रकाचा तपशील :- 


अनु.क्र. वर्ष रक्‍कम (रु.) 
li” a | 2029-22 2,83,80, 880 
२ २०२२-२३ ३,१४,८३,०७४ 
3 २०२३-२४ ५,०३,६८,८०२ 
४ २०२४-२५ ३,४७,९२,५८७ 
पु २०२५-२६ २,०६,४९,०१९ 
& २०२६-२७ २,०४,४४,८५३ 
२०२७-२८ १,३१,५५,८३१ 
एकूण | १९,७२, ८४,६५७ 

आर्थिक गुंतवणूक सहभाग 

फिश शासनाची गुंतवणूक १८.५९,५२,२६६ 

हि i ।'ळलोकसहभागनिधी १,१३,३१,३९० 


उपरोक्त खर्चाच्या तपज्ञीलानुसार, रु.१९.७३कोटी पैकी रु.१८.५९ कोटी निधी हा त्या त्या 
आर्थिक वर्षात टप्याटप्याने अर्थसंकल्पीत निधीमधून वितरीत करण्यात येईल. सदर योजनेच्या ७ 
वर्षातील अंमलबजाणीच्या दृष्टीने योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी आवश्‍यकतेप्रमाणे महिला आर्थिक 
विकास महामंडळाने तसेच महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य विकास सोसायटीने मागणी केल्यानंतर त्या 
त्या वर्षी अर्थसंकल्पीत केलेल्या व उपलब्ध तरतुदीमधून शासनाकडून निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


७. सदर योजनेअंतर्गत बचत गटातील महिला प्रशिक्षणां्थींची यादी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विकास सोसायटी, महिला आर्थिक विकास महामंडळ तसेच शासनाच्या संकेतस्थळावर 
स्वतंत्रपणे प्रसिध्द करण्यात येईल. 


८. या योजनेअंतर्गत एकदा प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा या योजनेत प्रशिक्षण 
देण्यात येणार नाही व त्याची खातरजमा महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी आणि महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ यांनी करणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी विहीत कालावधीत शासनास उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि महिळा आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


qo. सदर योजनेचा मासिक प्रगती अहवाल महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी व 
महिला आर्थिक विकास महामंडळ शासनास सादर करतील. 


११. सदर योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक महिलांच्या स्वयंसहायता बचतगटामधीळ महिला 
लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी मार्फत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण 
दिल्यानंतर स्वयंरोजगार मिळविण्याकरीता सहाय्य करणे आणि लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यापर्यंत याबाबतचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची राहील. त्याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास सोसायटीकडून शासनास आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळास सादर 
करणे आवश्यक राहील. 


१२. सदर योजनेच्या कार्यपध्दतीमध्ये तसेच स्वरुपामध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल 
करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाचा राहिल. 


१३. यासाठी होणारा खर्च या योजनेकरीता मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३१ सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०३ महिला कल्याण (०१)(०१)(०१) मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर 
महाराष्ट्र याकरीता राबवावयाचा विशोष कार्यक्रम २०१८ अंर्तगत स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 
अल्पसंख्याक महिलांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर 
(२२३५सी ४०१) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षात अर्थसंकल्पीत होणा-या निधीमधून वितरीत 
करण्यात येईल. 


१४. हाशासन निर्णय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, महिला व बालविकास 
विभाग व नियोजन विभागाचा सहमतीने व वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रर२२/२०२२ 
दि.१.९.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.८४/का-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११२४१८१४४८२२१४ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHARANI 
UTTAM PATIL 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण 
भवन, नवी मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वांद्रे पूर्व, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२.संबंधित विभागीय आयुक्‍त, 
१३.संबंधित जिल्हाधिकारी, 
१४.मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५.कक्ष अधिकारी, (का-७),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


aed ~ SG © 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


